RNI No. MAHBIL/ 2009 / 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक १२ ] 


सोमवार, मार्च २७, २०१७ / चैत्र ६, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १०. ०० 


असाधारण क्रमांक २३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

जाहीर प्रकटन 
क्रमांक ससाशा / कार्या-१ /जिपपंस / अध्यक्ष- उपाध्यक्ष /निवडणूक / २०१७ . - ज्याअर्थी, शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभागकडील पत्र 
क्र . जिपनि -२०१७ / पक्र२८ /पंरा-२, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ अन्वये रत्नागिरी जिल्हा परिषद , अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदांच्या निवडणुका 
घेण्याबाबत शासनाने आदेश दिलेले आहेत , आणि ; 

___ ज्याअर्थी, रत्नागिरी जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुका महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियमाच्या कलम 
४५ मधील तरतदीनसार व महाराष्ट जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उप 
सभापती) ( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १९६२ नुसार दिनांक २१ मार्च २०१७ रोजी घेण्यात आल्या आहेत , आणि ; 
____ त्याअर्थी, मी , प्रदीप पी ., जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी याद्वारे रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांचे नाव व उपाध्यक्षांचे नाव खाली दिलेल्या 
अनुसूचीनुसार प्रसिद्ध करीत आहे : 


अनुसूची 


जिल्हा परिषदेचे नवनिर्वाचित अध्यक्षांचे नाव व पत्ता 


जिल्हा परिषदेचे नवनिर्वाचित उपाध्यक्षांचे नाव व पत्ता 


सावंत , स्नेहा सुकांत 
३८०, सुखकर्ता, चौसोपीवाडी, सडामिऱ्या , 
तालुका, जि . रत्नागिरी. 


थेराडे, संतोष भागोजी 
मु . कुचांबे, पो . कुंभारखाणी बु., ता . संगमेश्वर , 
जि . रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २१ मार्च २०१७. 


प्रदीप पी ., 
जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी . 


भाग एक - अ ( को . वि . पु.) - ३६ - १ 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २७, २०१७/ चैत्र ६, शके १९३९ 

जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

जाहीर प्रकटन 
क्रमांक ससाशा/ कार्या-१ /जिपपंस / सभापती निवडणूक / २०१७. — ज्याअर्थी, शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील पत्र क्रमांक 
जिपनि. २०१७ /प्र.क्र . २८ /पंरा -२, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ अन्वयेपंचायत समितीच्या सभापती व उप सभापती पदांच्या निवडणुका घेण्याबाबत 
शासनाने आदेश दिलेले आहेत , आणि ; 

ज्याअर्थी, जिल्ह्यातील सर्वपंचायत समित्यांच्या व उप सभापतींच्या निवडणुका महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियमाच्या 
कलम ६७ मधील तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व 
उप सभापती ) ( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १९६२ नुसार दिनांक १४ मार्च २०१७ रोजी घेण्यात आल्या आहेत , आणि ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ च्या कलम ९(२ ) ( ब) ९( अ) नुसार पंचायत समित्यांच्या 
सभापतींची जिल्हा परिषदेचे सदस्य म्हणून नावे प्रसिद्ध करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे . 

त्याअर्थी, मी, प्रदीप पी., जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी याद्वारे पंचायत समित्यांच्या सभापतींची नावे व जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध झाले असल्याने 
खाली दिलेल्या अनुसूचीनुसार प्रसिद्ध करीत आहे : 

अनुसूची 
पंचायत रकाना क्रमांक २ मध्ये दर्शविलेल्या 

रकाना क्रमांक ३ मधील सभापती पदी निवडून 
समितीचे नाव समितीच्या सभापतीपदी निवडून 

आलेल्या सदस्यांचा संपूर्ण पत्ता 
आलेल्या सदस्यांचे नाव 

(३ ) 
१ मंडणगड केणे, आदेश रविंद्र 

मु. ग्रीनपार्क अपार्टमेंट , समर्थनगर, भिंगळोली , 

ता . मंडणगड, जि . रत्नागिरी . 
दापोली बैकर , चंद्रकांत सहदेव 

मु . देवके वरचीवाडी, पो. बुरोंडी , ता . दापोली, जि . रत्नागिरी 
३ खेड बेलोसे, भाग्यश्री भालचंद्र 

मु . पो. नातूनगर , ता. खेड , जि . रत्नागिरी 
चिपळूण पूजा, शेखर निकम 

पो . आगवे मधलीवाडी, ता . चिपळूण, जि . रत्नागिरी 
गुहागर मुळे , विभावरी विनायक 

मु . पो. तळवली, ता. गुहागर , जि. रत्नागिरी 
रत्नागिरी पाष्टे, मेघना महादेव 

आग्रेवाडी , कळझोंडी , जि . रत्नागिरी ४१५ ६२० 
संगमेश्वर जाधव , सारिका किरण 

मु . पो. कोसुंब, ता. संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी ४१५ ८०४ 
८ लांजा दळवी, दिपाली संदीप 

मु . येरवंडे, पो . देवधे, ता . लांजा, जि . रत्नागिरी ४१६ ७१२ 
९ राजापूर गुरव , सुभाष बाबाजी 

घर नं . १०४५, गुरववाडी कोदवली, ता . राजापूर , 
जि . रत्नागिरी ४१६ ७०२. 


& 


x 


5 


w 


करण 


9 


a 


रत्नागिरी, 
दिनांक १८ मार्च २०१७. 


प्रदीप पी ., 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च२७, २०१७/ चैत्र ६, शके १९३९ 

जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

जाहीर प्रकटन 
क्रमांक ससाशा/ कार्या-१/ जिपपंस / उप सभापती /निवडणूक / २०१७. — ज्याअर्थी, शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील पत्र 
क्रमांक जिपनि. २०१७/ प्र.क्र . २८ /पंरा- २, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ अन्वये पंचायत समितीच्या सभापती व उप सभापती पदांच्या निवडणुका 
घेण्याबाबत शासनाने आदेश दिलेले आहेत , आणि ; 

ज्याअर्थी, जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांच्या व उप सभापतींच्या निवडणुका महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियमाच्या 
कलम ६७ मधील तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व 
उप सभापती) ( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १९६२ नुसार दिनांक १४ मार्च २०१७ रोजी घेण्यात आल्या आहेत , आणि ; 
__ त्याअर्थी, मी, प्रदीप पी., जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी याद्वारे पंचायत समित्यांच्या उप सभापतींची नावे खाली दिलेल्या अनुसूचीनुसार प्रसिद्ध 
करीत आहे : 

__ अनुसूची 
अ . क्र . पंचायत रकाना क्रमांक २ मध्ये दर्शविलेल्या 

रकाना क्रमांक ३ मधील उप सभापती पदी निवडून 
समितीचे नाव समितीच्या उप सभापतीपदी निवडून 

आलेल्या सदस्यांचा संपूर्ण पत्ता 
आलेल्या सदस्यांचे नाव 

( ३ ) 
१ मंडणगड सकपाळ , स्नेहल सचिन 

मु . जांभुळनगर , पो . मालवणी, ता . मंडणगड, जि . रत्नागिरी . 
दापोली गुजर, राजेश तुकाराम 

पो . मुगिज, ता . दापोली, जि . रत्नागिरी 
३ खेड कदम, विजय श्रीपत 

मु . पो. कुळवंडी, ता. खेड, जि . रत्नागिरी 
चिपळूण शरद, सखाराम शिगवण 

मु . पो. खांबेवाडी निवळी , ता. चिपळूण , जि. रत्नागिरी 
गुहागर कापले , पांडुरंग तुकाराम 

मु . पो. अडूर कापलेवाडी, ता . गुहागर , जि . रत्नागिरी 
रत्नागिरी सुनिल , गोपाळ नावले 

१६९, ठिकावाडी, निरुळ, ता., जि. रत्नागिरी 
७ संगमेश्वर सावंत, दिलीप श्रीराम 

मु . पो . पाचांबे , ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी, ४१५ ६०७ 
लांजा हांदे, युगंधरा युवराज 

४११ बी , मु. पो . रिंगणे हांदेवाडी, ता . लांजा , 

जि . रत्नागिरी ४१५ ६४३ . 
९ राजापूर अश्विनी गजानन शिवणेकर मु . पो. उपळे, शिवणेकरवाडी , ता . राजापूर , 

जि . रत्नागिरी ४१६ ७०२. 


0 


< 


5 


m 


G 


रत्नागिरी , 
दिनांक १८ मार्च २०१७ . 


प्रदीप पी ., 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


